Reg.No./NPCITY/236/2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , अंक १० ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च १०-१६ , २०२२ / फाल्गुन १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 

, 


[ पृष्ठे १२ , किंमत : रुपये १०.०० 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 
१ - ९ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही . भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
१-१२ 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २१ ९ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


- 


क्रमांक प्र . अ.-भु. सं.-अ. का . - कावि - १७३-२०२२ . – 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ४५ ९ / २०२१ , दिनांक २१ जुलै , २०२१ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 
अ . - एक -१ ( १७ ९ १ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १०-१६ , २०२२ / फाल्गुन १ ९ -२५ , शके 

१ ९ ४३ 


, 


1 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


1 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 


, 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


1 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक ४ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


, 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५-४७-२०२०-२१ , गाव सावंगी , तालुका वरुड , जिल्हा अमरावती 
अ.क्र . सर्व्हे नंबर 

सं . मो . प्रमाणे 
गट नंबर 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


৩9 


१०१ 


२ 


७८ 


११७ 


एकूण संपादित क्षेत्र 


२१८ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

बेलसावंगी लघु प्रकल्प . 
: – बेलसावंगी लघु प्रकल्पाच्या धरण भिंतीमधून होणा - या पाझरामुळे जमीन नापिक झाल्यामुळे प्रकल्पाच्या 

कामाकरीता . 
बेलसावंगी लघु प्रकल्पाच्या संपादनामुळे संबंधित भूधारकांना आर्थिक लाभ मिळणार असून शेतक - यांचे 
जीवनमान उंचवणार आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


अमरावती : 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ . 


पवनीत कौर , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १०-१६ , २०२२ / फाल्गुन १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


३ 


3 


, 


1 


-कठोरा - ०३ 


- 


1 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २२० . 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक अका - भू.सं. - शिरस्तेदार - कावि - ९६-२०२२ . 

ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , खामगांव यांचे फाईलवरील भूसंपादन प्रकरण भूसं . - प्रक्र - एलएक्यु 
२०२०-२०२१ , मौजा कठोरा , तालुका शेगांव , जिल्हा बुलडाणा या प्रकरणात नवीन भूसंपादन कायदा , २०१३ नुसार कलम ११ ( १ ) ची प्रारंभिक 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक , अमरावती विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक ७ ऑक्टोबर ते १३ ऑक्टोबर , २०२१ रोजी पान क्रमांक ५ ते 
७ , अ.क्र . ९ ६० वर प्रसिद्ध झालेली अधिसूचना शासन निर्णयानुसार नागरी वसाहतीचे क्षेत्र हे ५०० मी . अंतरापर्यंत निषिद्ध करण्यात आले आहे . तसेच 
संयुक्त मोजणी नुसार प्रस्तावातील खालील नमूद तपशीलाप्रमाणे क्षेत्र हे जिगांव प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीच्या ५०० मी . अंतराचे आत येत आहे . 
त्यानुसार जमीन भूसंपादन प्रकरणातील नवीन भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलम ११ ( १ ) ची प्रारंभीक अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे 
त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी . 
या करिता 

असे वाचावे 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट 


संपादन क्षेत्र 


संपादन क्षेत्र 


भूमापन किंवा गट 

क्रमांक 


क्रमांक 


हे . आर 


हे . आर 


१८ 


२०० 


० ८१ 


२०० 


०६० 


०६० 


१ ९ 


२०२ 


०८१ 


२०२ 


१२१ 


२१ 


२०४ 


०८१ 


२०४ 


१२१ 


२२ 


२० ९ 


०४० 


२० ९ 


००० 


२३ 


२१० 


०४० 


२१० 


000 


२४ 


२११ 


० ८५ 


२११ 


००० 


२५ 


२११ 


१०० 


२११ 


००० 


बुलडाणा : 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ . 


एस . रामामुर्ती , ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २२१ . 

आदेश 
क्रमांक कावि - आस्था . - कक्ष -१ ( १ ) -६१-२०२२. 

शासन निर्णय , राजनैतीक सेवा विभाग , क्रमांक पी -१३ , दोन - बी , दिनांक १६ जानेवारी , १ ९ ५८ आणि दिनांक ०६ ऑगस्ट , १ ९ ५८ च्या 
समक्रमांकाच्या शासन निर्णयानुसार विहित करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , एस . रामामुर्ती , जिल्हाधिकारी , बुलडाणा , बुलडाणा 
जिल्ह्याकरीता सन २०२२ या वर्षासाठी खालील नमूद तीन स्थानिक सुट्या घोषित करीत आहे . 


1 


, 


, 


अनुसूची 
अ.क्र . कोणत्या कारणास्तव 

दिनांक 

वार 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ नारळी पौर्णिमा ( रक्षाबंधन ) ११-०८-२०२२ 

गुरूवार 
२ पोळा ( दर्श अमावस्या ) 

२६-०८-२०२२ 

शुक्रवार 
३ लक्ष्मीपूजन ( दुसरा दिवस ) २५-१०-२०२२ 

मंगळवार 
हा आदेश बुलडाणा जिल्ह्यातील दिवाणी , फौजदारी न्यायालये व अधिकोष यांना लागू होणार नाही . 


स्थानिक सुट्याचे क्षेत्र 

( ५ ) 
संपूर्ण बुलडाणा जिल्हा 
संपूर्ण बुलडाणा जिल्हा 
संपूर्ण बुलडाणा जिल्हा 


1 


. 


बुलडाणा : 
दिनांक २८ जानेवारी २०२२ . 


एस . रामामुर्ती , ( भा.प्र.से. ) . 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १०-१६ , २०२२ / फाल्गुन १ ९ -२५ , 


शके १ ९ ४३ 


, 


s 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २२२ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) तथा सदस्य सचिव , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक मं.अ. - कावि - ६८-२०२२. 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक ४ , अमरावती यांचे पत्र क्रमांक मं.अ. - विभूसंअ . ( अ . व प्र . ) क्र .४ - कावि ०७-२०२२ , 
दिनांक जानेवारी , २०२२ अन्वये उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अ . व प्र . क्र . - ४ , अमरावती यांच्या फाईलवरील भूसंपादन प्र.क्र . ०६-४७-२०२०-२१ , 
मौजा खरपी , तालुका अचलपूर , जिल्हा अमरावती या प्रकरणात सरळ खरेदी संपादनाची जाहिर नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग - एक , अमरावती 
विभागीय पुरवणीमध्ये , दिनांक ३ - ९ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी पान क्रमांक १-३ , अ.क्र . १५२ वर प्रसिद्ध झाली आहे . त्यात खालीलप्रमाणे दुरूस्ती 
वाचावे. 


५ 


याकरिता 


असे वाचावे 


अ.क्र . 


मौजा 


मौजा 


गट / सर्व्ह 

नं . 


गट / सर्व्ह 

नं . 


भूधारणा नमुना ७/१२ 

खरेदी अ.क्र . 
प्रकार प्रमाणे एकूण करावयाचे 

क्षेत्र क्षेत्र 
हे . आर 


भूधारणा नमुना ७/१२ खरेदी 
प्रकार प्रमाणे एकूण करावयाचे 

क्षेत्र क्षेत्र 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


3 


खरपी 


७२ पैकी 


१ 


०६२ 


०२१ 


3 


खरपी 


४७२ पैकी 


१ 


०६२ 


०२१ 


मनिषकुमार गायकवाड , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प 

क्रमांक ४ तथा सदस्य सचिव , 
जिल्हास्तरीय समिती , अमरावती . 


अमरावती : 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ . 


, 


व 


1 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २२३ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक अका - भूसं - कावि - १८८-२०२२. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस 
२०१४ - सी.आर . ७७ - ए -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
जमीन संपादन करतांना [ सदरहू कायद्याच्या कलम ९ मधील पोट - कलम ( झ अ ) नुसार ] जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या 
बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले 
आहे ; 


5 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , अनुसूची - एक 
मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमी ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची - दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता 
आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल ) याबाबत 
जिल्हाधिकारी , वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदर्ह कायद्याच्या कलम २ च्या पोट - कलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या 
प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी , सदई भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - तीन मध्ये नमूद 

केलेले आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १०-१६ , २०२२ / फाल्गुन १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


५ 


, 


, 


आणि ज्याअर्थी , भूमि संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये नमूद केलेला आहे ; ; 


आणि ज्याअर्थी , या भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट - कलम ( १ ) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची - पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) ; 


त्याअर्थी , आता सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ चे पोट - कलम ( ४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदर्ह भूमी कायद्याच्या प्रकरण ४ 
खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट - कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सुट देऊ शकेल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानिची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


, 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदई भूमि संपादन कायद्याचे कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम " 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भूमि अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहूं कायद्याचे कलम ३ पोट - कलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , कारंजा लाड यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

भूमीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-४७-२०२०-२०२१ , 
गावाचे नाव किनखेड , तालुका कारंजा , जिल्हा वाशिम 

७/१२ प्रमाणे क्षेत्र संपादीत करावयाचे 
गट नंबर 

क्षेत्र 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर / 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१२३ 


० ०४ 


१३ पैकी 
१३ पैकी 


२ 


१२३ 


० २६ 


एकूण . 


२४६ 


०३० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


, 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


: 


किनखेड ( सं . ) , ल . पा . योजना , मौजे किनखेड , तालुका कारंजा , जिल्हा वाशिम . 
मौजे किनखेड ( सं . ) , ल . पा . योजनेच्या बुडीत क्षेत्रातील बाधीत होणा - या रस्त्याकरिता . 
शेती व्यवसायाकरीता रस्ता इत्यादी करीता सोईसुविधा होऊ शकते . 


f 


सामाजिक फायदे 


: 


अ . - एक -२ ( १७ ९ १ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १०-१६ , २०२२ / फाल्गुन १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


, 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा 
सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे : -समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , वाशिम यांचे अधिसूचनेनुसार कार्यकारी अभि . . 

यंत्रणेचे पत्र क्रमांक ५० - रेशा - १ - किनखेड -२०२१ , दिनांक ०६-०१-२०२१ व महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र दिनांक १३-०३-२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण दोन व 
प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १ ) ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही . सबब , माहिती निरंक . 
( २ ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( ३ ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील 


निरंक . 


: 


, 


टीप : उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( Plan ) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात 
निरीक्षण करता येईल . 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २२४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक अका - भूसं - कावि -१ ९२-२०२२ . - 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस 
२०१४ - सी.आर . ७७ - ए -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
जमीन संपादन करतांना [ सदरहू कायद्याच्या कलम ९ मधील पोट - कलम ( झ अ ) नुसार ] जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या 
बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले 


आहे ; 


" 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , अनुसूची - एक 
मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमी ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची - दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता 
आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल ) याबाबत 

( 
जिल्हाधिकारी , वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदर्दू कायद्याच्या कलम २ च्या पोट - कलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या 
प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदई भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - तीन मध्ये नमूद 

केलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , भूमि संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये नमूद केलेला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १०-१६ , २०२२ / फाल्गुन १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


७ 


, 


आणि ज्याअर्थी , या भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट - कलम ( १ ) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची - पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) ; 


, 


त्याअर्थी , आता सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ चे पोट - कलम ( ४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदर्ह भूमी कायद्याच्या प्रकरण ४ 
खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट - कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल . 


, 


, 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानिची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


1 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदहूं भूमि संपादन कायद्याचे कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम " 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भूमि अभिलेख अद्यावत करण्याचे कामी हाती घेतील . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदई कायद्याचे कलम ३ पोट - कलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , कारंजा लाड यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 


भूमीचे वर्णन 


अ . क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-४७-२०२०-२०२१ , 
गावाचे नाव वडगाव , तालुका मानोरा , जिल्हा वाशिम 
सर्व्हे नंबर 

७/१२ प्रमाणे क्षेत्र संपादीत करावयाचे 
गट नंबर क्षेत्र 

क्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


( 
9 
) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१४ 


० ९ ६ 


०० ९ 


२ 


२६/१ 


०७६ 


००३ 


3 


८ / १ ड पै . 


१६० 


० ०६ ९ 


४ 


९ / १ 


१६३ 


००२ 


९ / २ पै . 


१ ९ ५ 


००८ 


एकूण 


६ ९ ० 


० २८ ९ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


गोडेगाव , ल . पा . योजना , मौजे वडगाव , तालुका मानोरा , जिल्हा वाशिम . 
मौजे वडगाव येथील उजव्या मुख्य कालव्यावरील वितरीका क्र . ३ व पुच्छ वितरीकाकरीता . 
शेती सिंचन पाण्याच्या पातळीत वाढ इत्यादी करीता सोईसुविधा होऊ शकते . 


सामाजिक फायदे 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १०-१६ , २०२२ / फाल्गुन १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


, 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


- 


अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा . 
सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे : -समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , वाशिम यांचे अधिसूचनेनुसार कार्यकारी अभि . 

यंत्रणेचे पत्र क्रमांक १५७५ - रेशा - गोडेगाव -२०२० , दिनांक १५-०९ -२०२० व महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र दिनांक १३-०३-२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण दोन व 
प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १ ) ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आली त्या अधिका - यांचे पदनाम : - आवश्यकता नाही . सबब , माहिती निरंक . 
( २ ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( ३ ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील 


- 


: 


निरंक . 


, 


टीप : उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( Plan ) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


, 


- 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २२५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक अका - भूसं - कावि -१ ९५-२०२२ . - 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस 
२०१४ - सी.आर . ७७ - ए -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
जमीन संपादन करतांना [ सदरहू कायद्याच्या कलम ९ मधील पोट - कलम ( झ अ ) नुसार ] जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या 
बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले 


आहे ; 


" 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , अनुसूची - एक 
मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमी ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची - दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता 
आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल ) याबाबत 

( 
जिल्हाधिकारी , वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदर्दू कायद्याच्या कलम २ च्या पोट - कलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या 
प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदई भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - तीन मध्ये नमूद 

केलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , भूमि संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये नमूद केलेला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १०-१६ , २०२२ / फाल्गुन १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


९ 


, 


आणि ज्याअर्थी , या भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट - कलम ( १ ) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची - पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) ; 


, 


त्याअर्थी , आता सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ चे पोट - कलम ( ४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदर्ह भूमी कायद्याच्या प्रकरण ४ 
खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट - कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सुट देऊ शकेल . 


, 


, 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानिची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


1 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदहूं भूमि संपादन कायद्याचे कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम " 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भूमि अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदर्ह कायद्याचे कलम ३ पोट - कलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , कारंजा लाड यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
भूमीचे वर्णन 


, 


अ . क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ० ९ - ४७-२०२०-२०२१ , 
गावाचे नाव बेंबळा , तालुका कारंजा , जिल्हा वाशिम 
सर्व्हे नंबर 

७/१२ प्रमाणे क्षेत्र संपादीत करावयाचे 
क्षेत्र 

क्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 

हे . आर 


गट नंबर 


( १ ) 


१ 


०२१ 


०२१ 


३३३ पैकी 
३३३ पैकी 


२ 


०१५ 


०१५ 


एकूण 


०३६ 


०३६ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


, 


बोरगाव ( निघोट ) , ल . पा . योजना , तालुका मुर्तीजापूर , जिल्हा अकोला , मौजे बेंबळा , 
तालुका कारंजा , जिल्हा वाशिम . 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


: 


बोरगाव निघोट ल , पा , योजना , मौजे बेंबळा , तालुका कारंजा , जिल्हा वाशिम बुडीत 
क्षेत्राकरीता . 


सामाजिक फायदे 


शेती सिंचन पाण्याच्या पातळीत वाढ इत्यादी करीता सोईसुविधा होऊ शकते . 


अ . - एक -३ ( १७ ९ १ ) 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १०-१६ , २०२२ / फाल्गुन १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


, 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


I 


1 


अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा . 
सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे : -समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , वाशिम यांचे अधिसूचनेनुसार जिल्हा जलसंधारण 

अधि . यंत्रणेचे पत्र क्र . २२२ - रेशा - २१-२०२१ , दिनांक २८-०१-२०२१ व महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , दिनांक १३-०३-२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण - दोन व 
प्रकरण - तीन मधील तरतूदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १ ) ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आली त्या अधिका - यांचे पदनाम : - आवश्यकता नाही . सबब , माहिती निरंक . 
( २ ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( ३ ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील 


निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( Plan ) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


कारंजा : 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ . 


( अवाच्य ) , 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 

कारंजा . 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २२६ . 

उपसंचालक , भूमि अभिलेख , यांजकडून 
वाचा : - ( १ ) नगर भूमापन नियम पुस्तीका . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना -१० ९ ३ - प्र.क्र . १ ९ - ल -१ , दिनांक १८-०८-१९९ ४ . 
( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भुमि अभिलेख , ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर. 

४३२३ - स - ४-१९९ ४ , पुणे , दिनांक २२-०९ -१ ९९ ४ . 
( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण - परिपत्रक 

का.वि - ६०७ - प्र.क्र . ०१-२०२२ , पुणे , दिनांक १०-०१-२०२२ . 
( ५ ) जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , अमरावती यांचेकडील पत्र क्र . न.भु. २ - मौजा राजापेठ परि . प्रस्ताव - कावि -२०२२ , अमरावती , दिनांक 

३१-०१-२०२२ . 
क्रमांक न.भु. - गांवठाण - अधिसूचना - परि.प्र.नों . क्र . ०१-१६७६-२०२२ . – 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ - प्र.क्र . १ ९ - ल -१ , दिनांक १८-०८-१९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख 
( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे , यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर. ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , पुणे दिनांक २२-०९ -१ ९९ ४ अन्वये अमरावती विभागातील 
सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . वाचा क्रमांक ( ४ ) अन्वये पारंपारिक पद्धतीने नगर 
भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेण्याचे अधिसूचना मंजूर करण्याचे प्राधिकार उपसंचालक , भूमि अभिलेख ( प्रादेशिक प्रमुख ) यांना वाचा क्रमांक ( ४ ) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेले आहेत . 


, 


, 


1 


त्या अनुषंगाने जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , अमरावती यांचेकडील वाचा क्रमांक ( ५ ) चे प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , अमरावती 
यांचे अधिनस्त सजा अमरावती नगर परिरक्षण भूमापक क्र . २ मध्ये मौजा राजापेठ , तालुका अमरावती , जि . अमरावती हे गाव नव्याने समाविष्ट करून 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १०-१६ , २०२२ / फाल्गुन १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


११ 


, 


त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करण्यात येऊन परिरक्षणास घेणेस वाचा क्रमांक ( ४ ) अन्वये प्राप्त प्राधिकारान्वये याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 
या कार्यालयाकडील क्रमांक न.भु. - गांवठाण अधिसूचना - अमरावती - परि . प्र.नों . क्र . ०१-२०२२ , अमरावती , दिनांक २४-०२-२०२२ 

मौजा राजापेठ , सजा नगर परिरक्षण भूमापक क्रमांक २ , तालुका अमरावती , जिल्हा अमरावती कडील मिळकतीचा तपशील 
जिल्हा तालुका कार्यालयाचे नाव सजाचे नाव पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती परिरक्षणास नव्याने सजाचे नाव पुनर्रचने नंतरची 

घ्यावयाचे गांव 

स्थिती 


अ.क. 


( २ ) 
अमरावती 


( ३ ) 
अमरावती 


१ 


. 


गावे मिळकती गावे मिळकती 

गावे मिळकती 
( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) 

( ७ ) ( ८ ) 

( ९ ) 
उप अधीक्षक , भूमि नगर परिरक्षण अमरावती 

२३४६ राजापेठ ५ ९ ०० नगर परिरक्षण अमरावती 

२३४६ 
अभिलेख , अमरावती भूमापक क्र . २ 

भूमापक क्र . २ 
गंभीरपूर ३२ ९ ८ 

गंभीरपूर ३२ ९ ८ 
राजापेठ ५ ९ ०० 


, 


२ 


ww 


एकूण बेरीज 


५६४४ 


१ गाव 


५ ९ ०० 


११५४४ 


एकूण २ 
गावे 


एकूण ३ 
गावे 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २५ फेब्रुवारी , २०२२ पासून होणेची आहे . 


अमरावती : 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ . 


विलास शिरोळकर 
उपसंचालक , भूमि अभिलेख , 
अमरावती प्रदेश , अमरावती . 


, 


, 


1 


- 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २२७ . 

आयुक्त , , 
वस्त्रोद्योग तथा अतिरिक्त निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक १०१६ - कार्या ६ ( २ ) -सूतगि - २०२२. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-११६२ - सीआर ४७-१५सी , दिनांक ०७ ऑगस्ट , १ ९९ ३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
शीतल तेली - उगले , आयुक्त , वस्त्रोद्योग तथा अतिरिक्त निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , नागपूर याद्वारे , 

१. श्री . संत गाडगेबाबा ओपन ॲन्ड को - ऑप . स्पिनिंग मिल्स मर्या . , अमरावती , तालुका अमरावती , जिल्हा अमरावती , र . नं . डी.एच -६ 
या सूतगिरणीची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ ( २ ) च्या तरतुदीनुसार परीसमापनाची कार्यवाही बंद करीत आहे . 

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार याद्वारे , 

श्री . संत गाडगेबाबा ओपन ॲन्ड को - ऑप . स्पिनिंग मिल्स मर्या . , अमरावती , तालुका अमरावती , जिल्हा अमरावती , र.नं. डीएच -६ या 
सुतगिरणीची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ च्या श्री . संत गाडगेबाबा ओपन ॲन्ड को - ऑप . स्पिनिंग मिल्स मर्या . , अमरावती , 
तालुका अमरावती , जिल्हा अमरावती , या सूतगिरणीचे आदेशाचे तारखेपासून विसर्जन झाले असे समजण्यात येवून ही सूतगिरणी निगमनिकाय संस्था 
असण्याचे बंद हाईल . 

सदरहू आदेश आज दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


5 


, 


, 


शीतल तेली - उगले ( भा.प्र.से. ) , 
आयुक्त वस्त्रोद्योग तथा अतिरिक्त निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 

नागपूर 


नागपूर : 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १०-१६ , २०२२ / फाल्गुन १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकाला प्रसिद्ध झालेली आहे . 


४ 


सोमवार , फेब्रुवारी २१ , २०२२ / फाल्गुन २ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( असा . ) ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक - उपजि - भूसं . - र.प्र . - म.स. - कावि - १३१-२०२२. 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्र . ०५-४७-२०२०-२१ , मौजा वडगावरोड , ता . जिल्हा यवतमाळ या प्रकरणातील कलम १ ९ ची अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग - एक अमरावती विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक २१ जानेवारी , २०२२ रोजी अ.क्र . ३ , पान क्र . १ ते ३ वर 
प्रसिद्ध झाली आहे . त्यातील अनुसूची - एकमध्ये पुढीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 
या ऐवजी 

असे वाचावे 


, 


अ . क्र . 


गट क्र . 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट क्र . 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


( १ ) ( 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


चौ . मी . 


हे . आर 


चौ . मी . 


हे . आर 


९ 


५१/६ 


०.२६ 


९ 


५१/६ 


०.२५ 


१२ 


५१ / १० / ५१ / १ / अ 


१०८०.०० 


१२ 


५१ / १० / ५१ / १० / अ 


१०८०.०० 


१२ - अ 


५१ / १० / ५१ / १० / अ / २ 


१ ९ ६८.६८ 


यवतमाळ : 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ . 


अमोल येडगे ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ , . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


